मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी (गट-अ) संवर्गातील 
अधिका-यांचे वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षानंतर 
सेवापुनर्विलोकन करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०२२०/प्र. क्र.३७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २ मार्च २०२१ 


वाचा - 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १०.०६.२०१९ 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी ०७१९/प.क्र. १७१/परि-४, दि.०२.०८.२०१९ 
३) विभागीय पुनर्विलोकन समितीची बैठक दि.०८.०२.२०२१ 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ च्या नियम १० (४) व नियम ६२ नुसार 
सार्वजनिक हितास्तव अकार्यक्षम व संशयास्पद सचोटीच्या अधिकारी / कर्मचा-यांना वयाच्या ५०/५५ 
व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे अगोदर घडेल त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विळोकन 
करुन त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करावे असे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुषंगाने सामान्य 
प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र. १ येथील दि.१०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सेवापुनर्विळोकनासंबंधी कार्यपद्धती व सर्वसाधारण सूचना विहित केल्या आहेत. त्यास अनुसरुन मोटार 
वाहन विभागातील १)गट-अ (राजपत्रित) (वरिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन 9६०० व त्यापेक्षा अधिक परंतु 
१०००० पेक्षा कमी संवर्गातील अधिकारी ,२) गट-अ (राजपत्रित)(कनिष्ठ वेतनश्रेणी) ग्रेड वेतन ७६०० 
पेक्षा कमी wands अधिकारी तसेच गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
सेवापुनर्विलोकनाकरिता संदर्भ क्र. २ येथील दि.०२.०८.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अपर मुख्य 
सचिव (परिवहन) यांचे अध्यक्षतेखाली विभागीय पुनर्विलोकन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. 

मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा यापैकी जे आगोदर घडेल 
त्यावेळी त्यांचे सेवापुनर्विलोकन करण्यासाठीचा विहित प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे 
अध्यक्षतेखाळीळ विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या दि.१३.०२.२०२० रोजीच्या बैठकीत सादर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी 0220/7. क्र. ३७/परि-४, दि. 2 मार्च 2029 


करण्यात आला. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने सदर अधिका-यांच्या सेवेचे मुल्यमापन करुन 
केलेल्या RHR नुसार ज्या अधिका-यांना वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे अर्हताकारी सेवा 
यापैकी जे आगोदर घडेल त्यावेळी सेवेत राहण्यासाठी पात्र ठरविले आहे त्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

विभागीय पूनर्विळोकन समितीच्या दिनांक ०८.०२.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील 
शिफारशीस अनुसरुन मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ 
संवर्गातील श्री. नंदकिशोर पाटील यांची सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षी अथवा ३० वर्षे 
अर्हताकारी सेवा यापैकी जे आगोदर घडेल त्यानंतर चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. a. नंदकिशोर पाटील, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची सेवा ५०/५५ वर्षानंतर 
किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाले नंतर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद 
त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०२१५२१४१८१२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DATTATRAY HANMANT KADAM 

D ATTAT RAY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cf316337e92d3c54da432222208093bfc6ed1d1570f094663515273d0 
b4d27fc, pseudonym=9CA0490392DABFE5B422982827 169D5 1295F37E3, 


pseudony! 
serial INumber=A923979CF886D5724FBED87CD57745C3F72EBAS7BOD277F11E. 
970FOAACA99802, cn=DATTATRAY HANMANT KADAM 


Date: 2021.03.02 15:25:21 +05'30' 


(द. ह. कदम) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/नागपूर 

२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 

३. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. परिवहन उप आयुक्‍त (प्रशासन),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 

५. श्री. नंदकिशोर पाटील, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (प. आयुक्त यांचे 
मार्फत) 

६. निवडनस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


